मौलाना आजाद अल्पसंख्यांक आर्थिक विकास 
महामंडळ मर्यादित, मुंबई या कार्यालयास सन 
२०२३-२४ साठी भाग भांडवल अंशदान वितरित 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्रशासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः मौआमं-२०२३/प्र.क्र.२२६/का.५ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : १० ऑक्टोबर, २०२३. 


वाचा- 
., अल्पसंख्याक विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.: मौआम-२०२१/प्र.क्र.२२/का-८, दि.१४.०२.२०२२ 
२. अल्पसंख्याक विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.: मौआम-२०२३/प्र.क्र.२७/का-८, 
दि.२९ 03.2023 
३. वित्तविभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक : अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दि.१२.०४.२०२३. 
प्रस्तावना :- 


मौलाना आजाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळाचे अधिकृत भाग भांडवल संदर्भ क्रमांक १ 
येथील दिनांक १४.०२.२०२२ च्या शासन निर्णयान्वये रु.५००.०० कोटी वरुन रु.७००.०० कोटीपर्यंत वाढविण्यास 
मान्यता देण्यात आली आहे. अद्याप पर्यंत शासनाने महामंडळास रु.५६८.१९ कोटी इतके भागभांडवल 
टप्याटप्प्याने उपलब्ध करुन दिले आहे. मौलाना आजाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळाला 
भागभांडवली SAI, (४२३५०२३३)- अंशदान (HHH लेखाशिर्षाखालळी सन २०२३-२४ या आर्थिक 
वर्षाकरिता रु.२५.०० कोटी इतका निधी अर्थसंकल्पीत करण्यात आलेला आहे. सदर अर्थसंकल्पीत निधीतून 
भागभांडवलापोटी मौलाना आजाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळ मर्यादित, मुंबई यांना वितरीत 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय- 


मौलाना आजाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळाला भागभांडवली अंशदान, (४२३५०२३३)- 
अंशदान (कार्यक्रमौया लेखाशिर्षाखाली सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाकरिता रु.२५.०० कोटी इतका निधी 
अर्थसंकल्पीत करण्यात आलेला आहे. सदर निधीपैकी वित्त विभागाने २० % म्हणजेच रु. ५.०० इतका निधी 
विभागास वितरणासाठी बीडीएस वर उपलब्ध करुन दिलेला आहे. त्यानुसार मौलाना आजाद अल्पसंख्याक 
आर्थिक विकास महामंडळ मर्यादित, मुंबई यांना सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाकरिता रु. ५.०० कोटी (अक्षरी 
रुपये पाच कोटी फक्त) इतका निधी भागभांडवल म्हणून वितरीत करण्यास या शासन निर्णयान्वये मंजूरी देण्यात 
येत आहे. 


२. उपरोक्त भाग भांडवल मौलाना आजाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळ, मुंबई यांना प्रदान 
करण्यासाठी अवर सचिव, अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना “आहरण व संवितरण अधिकारी” 
आणि उप सचिव, अल्पसंख्याक विकास विभाग यांना “नियंत्रक अधिकारी” म्हणून घोषित करण्यात येत असून 
त्यांना याबाबतच्या देयकावर स्वाक्षरी करण्यास प्राधिकृत करण्यात येत आहे. सदर महामंडळास उक्त रक्‍कम 
एकरकमी पध्दतीने त्वरीत अदा करण्यात यावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः मौआमं-२०२३/प्र.क्र.२२६/का.५ 


३. सदर रक्कमेचा ई.सी.एस. अवर सचिव (9), अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे नावे 
काढण्यात यावा. 


४. मोलाना आजाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळास उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या भाग 
भांडवलाचे प्रमाणपत्र (ऐअर सर्टिफिकेट) महामंडळाने शासनास सादर करावे. कर्ज वसुलीबाबत सर्व उपाययोजना 
प्रभावीपणे राबविण्यात याव्यात. नवीन कर्जाच्या अर्जाचे ऑन लाईन नोंदणीकरण, कर्ज मंजूरी आदेशासोबत 
लाभार्थ्यांस व जामिनदारास कर्ज परतफेड TH देण्यात यावा. सदर भाग भांडवल हे अल्पसंख्याक विकास 
विभाग व वित्त विभागाद्वारे मंजूर केलेल्या योजनांवरच हा निधी खर्च करण्यात यावा. सदरचा खर्च करण्यापूर्वी 
यासंदर्भात वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या शासन निर्णयातील अटींची तसेच वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या सूचनांची 
पूर्तता करण्यात यावी. 


५. निधी खर्च करताना तो विहीत कार्यपध्दती अनुसरुन सर्व वित्तीय कायदे/टेंडर नियमावली व नियमांचे 
/प्रक्रियेचा अवलंब करुन /वित्तीय अधिकारांच्या (financial power) मर्यादेत/>//0 मॅच्युअळचे अधीन 
राहून/0./.७च्या मार्गदर्शक तत्वानुसार/0/७ च्या निर्देशानुसार/प्रचलित शासन निर्णय /नियम/परिपत्रक/ 
तरतूदीनुसार/बजेट व कोषागार नियमावलीनुसार खर्च करण्याची कार्यवाही करावी. कोणत्याही परिस्थितीत 
कुठलाही शासन नियम/अधिकाराचा भंग/अटी व ara भंग होणार नाही याची जबाबदारी व्यवस्थापकीय 
संचालक, मौळाना आजाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळ यांची राहील. 


६ वरील भाग भांडवली अंशदानाच्या अनुषंगाने होणारा खर्च मागणी क्रमांक झेडई-२, ४२३५-सामाजिक 
सुरक्षा व कल्याण यावरील भांडवली खर्च, ०२, समाजकल्याण,१९० सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमातील 
गुंतवणूक (योजनांतर्गत), राज्य योजनांतर्गत योजना, (०१) महामंडळांना सहाय्य, (०१) (०२) मौलाना आजाद 
अल्पसंख्याक व वित्तीय विकास महामंडळाला भाग भांडवली अंशदान (कार्यक्रम) (४२३५ 0233) 32 अंशदान”या 
लेखाशीर्षाखाली सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात मंजूर केलेल्या तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 


७. सदर शासन निर्णय वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका-१९७८ भाग पहिला, वित्त विभाग, शासन निर्णयक्र. 
विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, दि.१७ एप्रिल, २०१५ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्राप्त झालेल्या 
अधिकारांतर्गत किंवा त्या त्या विभागास वेळोवेळी वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका भाग-२ अन्वये प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकारानुसार तसेच वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक : अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, 
दि.१२.०४.२०२३ मधील अटींची पुर्तता होत असल्याने निर्गमित करण्यात येत आहे. 

८. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.inal संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक २०२३१०१०१७१८३२९७१४ आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
PA RVE E N J AV E D Dl ca ox OVERNMENT OF MAKARASHTAA -MINORITIES DEVELOPMENT 


2.5.4.20=7756c9321eaddbc49e6838c15545ed29cc20adf253d62a3e9c3655f35e48b 
136, postalCode=400032, st=Maharasht 


serialNumber=33DA49010D9298976BDFCSAFC6237D485983227E0643169266E6A, 
377187E832D, cn=PARVEEN JAVED JUGARI 
Date: 2023.10.10 17:20:50 +05'30 


(परवीन जुगारी) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


१. महालेखापाल, महाराष्ट्र -१ (लेखा व अनुज्ञेयता),मुंबई 
२. महालेखापाल, महाराष्ट्र -१ (लेखा व परीक्षा), मुंबई 
३. सह सचिव / उप सचिव, अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मौआमं-२०२३/प्र.क्र.२२६/का.५ 


४. व्यवस्थापकीय संचालक, मौलाना आजाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळ 
मर्यादित, मुंबई 
५. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई (रोख शाखेमार्फत) 
६. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 
७. सह संचालक, लेखा व कोषागारे, संगणक कक्ष, नवीन प्रशासकीय भवन, पाचवा मजला, मुंबई 
८. वित्त विभाग (अर्थसंकल्प-१४, व्यय-४, व्यय-१ व साठ) मंत्रालय, मुंबई 
९. नियोजन विभाग (कार्या.१४७१) 
१०. अवर सचिव, कार्यासन-७, अल्पसंख्यांक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
११. रोख शाखा, अल्पसंख्यांक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१२. निवड नस्ती, कार्यासन-५ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


